मुख्य अभियंता व मुख्य प्रश्ञासक,लाभक्षेत्र विकास 
( जसंवि ) औरंगाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. 
२८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे 
बाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: -२२/०९/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ- २०२२/प्र.क्र.९०/२०२२/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/०७/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२. 
३. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (जसंवि) औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. 
लाक्षेवि(जसंवि)/आस्था-२/२९८७, दि.१८/०८/२०२२. 


प्रस्तावना - 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (जसंवि), औरंगाबाद 
या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य अभियंता 
व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (जसंवि), औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दि.१८/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये 
त्यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथीळ शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र 3 येथील प्रस्तावास अनुसरुन मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
(जसंवि), औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना 
दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र. १२३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास (जसंवि),औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील 
कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना संदर्भ 
क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यालयाचे नाव । दि. ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ लेखाशिर्ष 
सुधारीत रुपांतरित 
आकृतीबंधानुसार अस्थायी 
मंजूर पदे नियत आस्थापना 
अस्थायी आस्थापना 
१ र 3 8 ५ 
| मुख्य अभियंता व मुख्य ३० | मागणी क्रमांक-आय-५ 
प्रशासक ४७०१-मोठे व मध्यम प्रकल्प 
सक, लाभक्षेत्र विकास (विवरणपत्र-१) cl Page ल 
(जसंवि), औरंगाबाद पाटबंधारे यावरील भांडवली 


खर्च 

८० सर्वसाधारण 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान (वेतन) 

(०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास 


भाग भांडवलीअंडदान 
(अनिवार्य) 
३२ अंशदाने (४७०१ आय २०४) 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास (जसंवि), औरंगाबाद कार्यालयांतर्गत 


आकृतीबंधानुसार ३० पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत आता या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३० मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या 
अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 


तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 


पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 


करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि. १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 


आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२३१३०२०६८२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAI 


M 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, hr 


2.5.4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc8926964b30682a8- 2d95624fca 


pseudonym=559D761648C343639FA9065FA6BA391 1EAAS76C 
M E S H RA M INumber=226F0D03348BA 1C546030C 101D31C947F7247A2CB501F8 


CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
2022.09.23 13:21:53 +05'30 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : विवरणपत्र-१ प्रमाणे 


प्रति, 
१.महालेखपाल (१)(२), (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२.महालेखापाल (१)(२), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
३.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 
४.मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास (ज.सं.वि), औरंगाबाद, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


५.जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद, 

६.वित्त विभाग(व्यय-१२, वित्तीय सुधारणा-१)/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-४००३२, 
७. कार्यासन अधिकारी, आ(प्रशि/अर्थ-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/लाक्षेवि(आस्था). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. १२३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक-मुवाढ-२०२२/( प्र.क्र.१२३/२२)/ला (आस्था), दि.२२.०९.२०२२ चे सहपत्र 
अ.क्र. पदांचे नांव दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ दिलेली पदे 

१ | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक 1१ 
२ सहायक मुख्य प्रशासक २ 
३ उप विभागीय अभियंता / अधिकारी ३ 

/स.अ.श्रेणी-१ 
४ विशेष अधीक्षक 1१ 
षु कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता ३ 
६ | आरेखक/प्रमुख आरेखक 1१ 
७ मुख्य दप्तर कारकून Po 
८ अधीक्षक a Se 
९ वरिष्ठ लिपिक २ 
| १० | ० | लघुलेखक(उच्वश्रेणी) a, 
११ | १ । कनिष्ठ लिपिक २ 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | दुरध्वनी चालक Po 
१४ | प्रथम लिपिक 1१ 
१५ । वाहनचालक कशशशिश शा 
१६ । दप्तरी 1१ 
१७ । शिपाई ३ 
१८ । नाईक Po 
१९ । चौकीदार 1१ 

एकूण ३० 

MESHRAM io 110 विकली 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


